प्रशासकीय मान्यता 

भिवंडी, जि.ठाणे येथे नवीन इमारतीचे बांधकाम 
करण्यासाठी अस्तिस्वात असलेल्या दोन 
न्यायालयांचे वकील बाररुममध्ये स्थलांतर. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण ०११८/१५८/प्र.क्र.३६/कार्या.११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २० एप्रिळ, २०१८. 


संदर्भ :- १) विधी व न्याय विभाग, झा.नि.क्र.सीसीबी-१११५/प्र.क्र.१६४/का-१३,दि.२.६.२०१७. 
2) मा.उच्च न्यायालयाचे पत्र क्र. 8("//0६०५९/१९८७/३३४७/४१८८३,दि.२०.१२.२०१७च 
६७८/१०२७७,दि.१६.३.२०१८. 
३) मा.उच्च न्यायालयाचे दि. १६.२.२०१८ रोजीचे आदेशा. 


प्रस्तावना : 


भिवंडी, जि. ठाणे येथे नवीन न्यायालयीन इमारत बांधण्याकरीता रु. ३८,१५,७०,०००/- इतक्या 
अंदाजित खर्चाच्या कामास संदर्भिय अ.क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये दि. २.६.२०१७ रोजी प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. भिवंडी येथे नवीन न्यायालय इमारत बांधण्यासाठी अस्तित्वात असलेली दोन 
न्यायालये वकील बार रुममध्ये स्थलांतरित करावी लागणार आहेत. त्यासाठी रु. २६,०६,४७९/-इतक्या 
रककमेचे अंदाजपत्रक मा.उच्च न्यायालयाने संदर्भिय अ.क्र. २ येथील पत्रान्वये प्रशासकीय मान्यता व निधी 
उपलब्धतेसाठी शासनास सादर केलेले आहे. तर संदर्भिय अ.क्र.३ येथील आदेझान्वये मा.उच्च न्यायालयाने 
या प्रकरणी दि. ३१.३.२०१८ पर्यंत निधी वितरीत करण्याचे sear दिलेले होते. या पार्श्वभूमीवर भिवंडी, 
जि.ठाणे येथे नवीन इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी अस्तिस्वात असलेल्या दोन न्यायालयांचे वकील 
बाररुममध्ये स्थलांतरण करण्यासाठी येणा-या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

भिवंडी, जि.ठाणे येथे नवीन इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी अस्तिस्वात असलेल्या दोन 
न्यायालयांचे वकील बाररुममध्ये स्थलांतरीत करण्यासाठी येणा-या रुपये २६,०५,०१६/- (अक्षरी रुपये 
सव्वीस लाख पाच हजार सोळा फक्त) इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास खालीलप्रमाणे प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण ०११८/१५८/प्र.क्र.३६/कार्या.११ 


अ.क्र. बाब प्रस्तावित केलेली सार्वजनिक बांधकाम 
अंदाजित रक्‍कम रुपये विभागाने सहमती 
दर्डाविलेली रक्‍कम रुपये 
१) | Shifting of court | २६,०६,४७९/- 2§,04,096/- 
building 
एकूण २६,०६,४७९/- २६,०५,०१६/- 


२. यावरील खर्च “मागणी क्र.जे-१, २०१४ न्यायदान १०५- दिवाणी व सत्र न्यायालये, (०२) जिल्हा व 
सत्र न्यायाधीश, (०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश (अनिवार्य) (२०१४ ०१७२) या लेखाशीर्षामधून २७- लहान 
बांधकामे या उद्दिष्टाखाली भागविण्यात यावा. 


३. सदर प्रकरणी प्रचलित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन ई-निविदा प्रक्रिया सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाकडून राबविण्यात यावी व या प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने इतर विहीत नियमानुसार अनुषंगिक 
कार्यवाही पूर्ण करावी. 


४. सदर शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौ.सं.क्र.८०/इमा-२, 
दि.३.४.२०१८ अन्वये तसेच वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२ 
दि.१७.४.२०१५, मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उप विभाग- तीन, अनुक्रमांक 
४, परिच्छेद क्र.२७(२)(अ) अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


ष्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०४२१११५८३९७९१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by Santosh Sampatti Navagire 
DN: c=! aw 


tes 
Santosh Sampatti *< cous 
30f2° 107797, 
Navagire ee 
Ne 


lavagire 
Date: 2018.04.21 12:01:47 +05'30° 


(सं.सं.नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


‘Maharashtra, 
Je8d83579cbedaaaef 


) महाप्रबंधक,उच्च न्यायालय, मुंबई. 

) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, ठाणे. 

) महालेखापाल-१(लेखापरीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र,मुंबई. 
४ जिल्हा कोषागार अधिकारी,ठाणे. 

) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 

) विधी व न्याय विभाग,कार्यासन २३/२४,मंत्रालय, मुंबई. 

) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


